प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त झालेला निधी वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्रमांक:- 

१. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.०४.०३.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.२२.०३.२०२१ 
3. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.३०.०३.२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र. प्रगयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२, दि.२१.०६.२०२१. 
६५. I-14011/31/2016-HFA-IV(EFS 9038315), Dt.31.03.2021 

६. I-14011/31/2016-HFA-IV(EFS 9038315), Dt.06.07.2021 

७. I-14011/31/2016-HFA-IV(EFS 9038315), Dt.06.07.2021 


प्रस्तावना : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने माहे 
फेब्रुवारी ते मार्च, २०२१ या कालावधीत रु.८१५.७१ कोटी इतका निधी राज्यशासनास मंजूर केला आहे. त्यापैकी 
रु. ८०६.८५८१ कोटी इतका निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) संदर्भिय क्र.१ ते ४ येथील आदेशान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 

केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्रं.५ ते ७ येथील मंजूरी आदेशान्वये एकूण रु.७९,९२,०००००/- इतका निधी मंजूर केला 
आहे. सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना प्रदान करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र. ५ ते ७ येथील आदेशामध्ये नमूद करण्यात 
आलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणाना सदर आदेशात मंजूर केल्यानुसार एकूण रु. ७९,९२,०००००/- इतका निधी वितरित 
करावयाचा आहे. सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास 
(म्हाडा) रु. ७९,९२,०००००/- (अक्षरी Vahl कोटी ब्यान्नव लक्ष फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर निधी मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य HEPAT २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (09) सर्वासाठी 
गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे. 

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान व लेखा 
कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच 
प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 

प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 

हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.२५५६/२०२१/व्यय-३, दि.२७.७.२०२१ नुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८११३८२०१८०९ असा आहे. हा steal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra 6 
Narayan Khetle al 
(रविंद्र खेतले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण,गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 
(पूर्वी, मुंबई-५१. 
, अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४. संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
प. संबंधित कोषागार अधिकारी. 
द उप सचिव,वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर US, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, (अर्थ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.  निवडनस्ती/ गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


